Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015 - 17 
Published on 17th March 2016 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक ११ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मार्च १०-१६, २०१६ / फाल्गुन २०- २६ , शके १९३७ [ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ८ . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरिक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५५. 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १३- अका( नविशा )- कावि - १५६- २०१६. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( अ ) ( ४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 
करून मी , राहुल द्विवेदी , जिल्हाधिकारी, वाशिम असे जाहीर करतो की , नगर पंचायत , मालेगाव, जि . वाशिम च्या दिनांक ८ - २- २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या 
विशेष सभेमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले नगर परिषद सदस्य हे नगर पंचायत , मालेगावचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अध्यक्ष पदाकरीता निवडून आलेला नगर पंचायत सदस्य 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नाव 


शेरा 
( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


सौ . मिनाक्षी परमेश्वर सावंत 


. . 


अ. जा . सर्वसाधारण 


उपाध्यक्ष पदाकरीता निवडून आलेला नगर पंचायत सदस्य 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नाव 


शेरा 
( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


( २ ) 


( ३ ) 


गोपाल बंसिलाल मानधने 


अ -एक- अ- १ (१७९८ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १० - १६ , २०१६/ फाल्गुन २० - २६ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५६ . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १३ - अका( नविशा)- कावि- १५७- २०१६. 


महाराष्ट्र नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ अंतर्गत महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता 
व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० व नगर विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक २ फेब्रुवारी २०१० , नियम ६ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , राहूल द्विवेदी , जिल्हाधिकारी , वाशिम असे जाहीर करतो की , मालेगाव नगर पंचायतच्या दिनांक ८ - २- २०१६ रोजी 
घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील अनुसूचित नमूद केलेले सदस्य नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आलेले आहेत . 


अनुसूची 


नगर पंचायतचे नाव 


नामनिर्देशीत सदस्यांचे नाव 


शेरा 


(२) 


( ३) 


मालेगाव 


श्री . सुरडकर संतोष पिराजी 


मालेगाव 


श्री . बबन नामदेव चोपडे 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५७ . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १३ - अका( नविशा)- कावि- १५८ - २०१६ . 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम ५१ ( अ) (४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 
करून मी , राहूल द्विवेदी, जिल्हाधिकारी, वाशिम असे जाहीर करतो की , नगर पंचायत , मानोरा , जि . वाशिम च्या दिनांक ८- २-२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या 
विशेष सभेमध्ये खालील अनुसूचित दर्शविलेले नगर परिषद सदस्य हे नगर पंचायत , मानोराचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 


अनुसूची 


अध्यक्ष पदाकरीता निवडून आलेला नगर पंचायत सदस्य 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या अध्यक्षाचे नाव 


शेरा 


( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


( २ ) 


१ 


श्रीमती पाचडे रेखा शामराव 


. . 


सर्वसाधारण महिला 


उपाध्यक्ष पदाकरीता निवडून आलेला नगर पंचायत सदस्य 


अ . क्र . 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नाव 


शेरा 
( जर जागा राखीव असेल तर कोणासाठी ) 


( २) 


( ३ ) 


१ 


खान निखतजबीन रशिद खान . . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी, मार्च १० - १६ , २०१६/ फाल्गुन २० - २६ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . ५८ . 


आदेश 


क्रमांक कक्ष- १३- अका( नविशा )- कावि - १५८ - अ - २०१६ . 


महाराष्ट्र नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ अंतर्गत महाराष्ट्र नगर परिषदा आणि नगर पंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता 
व नियुक्त्या करण्याची पद्धत ) नियम , २०१० व नगर विकास विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक २ फेब्रुवारी २०१० , नियम ६ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , राहूल द्विवेदी , जिल्हाधिकारी , वाशिम असे जाहीर करतो की , मानोरा नगर पंचायतच्या दिनांक ८ - २ - २०१६ रोजी 
घेण्यात आलेल्या विशेष सभेमध्ये खालील अनुसूचित नमूद केलेले सदस्य नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्यात आलेले आहेत . 


अनुसूची 


नगर पंचायतचे नाव 


नामनिर्देशीत सदस्यांचे नाव 


शेरा 


( २) 


मानोरा 


नागाणी म . फैजल म . फारूक 


मानोरा 


राठोड धनंजय रामभरोसे 


वाशिम : 
दिनांक २४ फेब्रुवारी २०१६ . 


राहूल द्विवेदी, 
जिल्हाधिकारी , वाशिम . 


भाग १- अ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५९ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


क्रमांक जिऊनिअम - पणन- १- कृउबास अचलपूर- ४३१६- २०१६. 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न , खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९६३ चे कलम १४ ( ४ ) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये मी , गौतम वालदे, जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अमरावती याद्वारे कृषि उत्पन्न बाजार समिती , तिवसा वर पाठवावयाच्या खालील प्रतिनिधीची नावे ( ते ज्या मतदार संघातून 
प्रतिनिधीत्व करीत आहेत ) खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे . 


अनुसूची 


कृषि उत्पन्न बाजार समिती , अचलपूर वर पाठवावयाचे प्राधिकृत प्रतिनिधी 


अ . क्र . 


कलम 


प्रतिनिधीचे नाव 


मतदार संघ 


प्राधिकृत संस्थेचे नाव 


(१) 


( २) 


( ४ ) 


( ५) 


१ 


कलम १३ ( १) ( ड ) 


पंचायत समिती 


श्री . श्याम दिनकरराव देशमुख , 
रा . तिवसा 


सदस्य , 
पंचायत समिती, तिवसा . 


टीप : वरील प्राधिकृत प्रतिनिधी यांनी दिलेल्या राजीनामा , मृत्युमुळे किंवा सदस्य म्हणून काढून टाकल्याने किंवा एखाद्या सदस्य काम करण्यास असमर्थ 

असल्यास किंवा अपात्र घोषित केल्यामुळे सदर प्रतिनिधीचे वरील प्रतिनिधीत्व कमी करणेबाबत या कार्यालयास कळविण्याची जबाबदारी संबंधीत 
संस्थेची राहील . 


अमरावती : 
दिनांक २ मार्च २०१६ . 


गौतम वालदे , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


